केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२०-२०२१ 
“व्या्र प्रकल्प” योजनांतर्गत राज्यातील 
ar प्रकल्पांकरीता निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी-०८.२०/प्र. क्र. ११३ /फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- २५मार्च, २०२१. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२०. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४ मे, २०२०. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. १४ मे, २०२०. 
. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६७/कोषा-प्रशा-५, दि. २६ मे, २०२०. 
५. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक ४-१ 
(१०॥/२०२०-पीटी, दिनांक १९.०१.२०२१. 
६. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक ४-१ 
(११)/२०२०-पीटी, दिनांक ०८.०२.२०२१. 
७. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक ४-१ 
(४६)/२०२०-पीटी, दिनांक ०५.०३.२०२१. 
८. वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १५.०३.२०२१ 
. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
दिनांक १२.०३.२०२१, २७.०१.२०२१ व १८.०२.२०२१ रोजीचे पत्र. 
१०. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
कडून दिनांक २४.०३.२०२१ रोजीचा प्राप्त ईमेल संदेश. 


9८ 


o~ 


vo 


प्रस्तावना :- 


सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र पुरस्कृत योजना-“व्याघ्र प्रकल्प” अंतर्गत 


राज्यातील ताडोबा-अंधारी, मेळघाट, पेंच व बोर व्याघ्र प्रकल्पाकरीता केंद्र शासनाने (सर्वसाधारण 


घटक, अनुसुचित जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) अंतर्गत आवर्ती व अनावर्ती 


कार्यबाबींकरीता मंजूरी प्रदान केली आहे. त्याअनुषंगाने केंद्र शासनाने मेळघाट, ताडोबा-अंधारी, व बोर 


व्याघ्र प्रकल्पांकरीता संदर्भीय पत्र क्र. ५, ६ व ७ अन्वये व्दितीय हप्ता वितरित केलेला आहे. त्या अनुरुप 


राज्य शासनाचा हिस्सा वितरित करणे अपेक्षित आहे. 


शासन निर्णय 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०८.२०/प्र. क्र. ११३ /फ-१ 


सबब आता सदर शासन निर्णयान्वये सर्वसाधारण घटकांच्या खालील तक्त्यात नमुद केलेल्या 
व्याघ्र प्रकल्पनिहाय, लेखाशिर्ष व उद्दिष्टशिर्षनिहाय कार्यबाबींवर रु. ७९६.१९ लक्ष निधी खर्च करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. (रक्‍कम रु. लाखात) 


ताडोबा- 
सुधारित | वितरित | अंधारी 

व्या.प्र 

व्दितीय हप्ता 


कंद्र १४५ ७९८.४ 4 9 १६६.५ 
२४०६ १२४३ ( oo 
हिस्सा ६०%) ४२६५ | ५७.०७ ह ७.३७ 
ne) : . प 
मजूरी ६५ 4 33.38 २३.९ ६७.२ 


ee "|: 7-1 


लेखाशिर्ष 


oq- 
ह १६.५ - 04 _। ७२.९७ 
ie re |१६३४ | ३८.०५ 22.2 १८.९७ ।४१.२ 
.O : : ; 


डय ज्याचा 


२४०६ ए १२२ (Hg | ०२- : 
४०६ ए १३१ (राज्य | 02- 


eee 


सदर निधी खालील अटींच्या अधीन राहून वितरित करण्यात येत आहे. 


१) सदर झासन निर्णयान्वये वितरतीत केलेला निधी केंद्र शासनाने संदर्भीय पत्रान्वये मान्यता 
दिलेल्या तपशीलवार कार्यबाबींवर व सदर कामांना सक्षम प्राधिका-याची प्रशासकीय व 
तांत्रिक मान्यता असल्याखेरीज रक्‍कम खर्ची टाकण्यात येऊ नये. 

२) वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या 
मर्यादेत, प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या 


मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच केंद्र शासनाने प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या 


अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 

३) प्रस्तावित असलेल्या मोठया बांधकामासाठी शासनाने दिलेल्या सूचना आणि विहीत 
केलेली कार्यपद्धती अनुसरण्याची जबाबदारी संबंधीत नियंत्रक/अंमलबजावणी अधिकारी 
यांची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०८.२०/प्र. क्र. ११३ /फ-१ 


४) वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक : १६.०४.२०२०, वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक : ०४.०५.२०२० व वित्त 
विभाग, परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६७/कोषा-प्रशा-५, दिनांक : २६.०५.२०२० 
तसेच वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक 
१५.०३.२०२१ यांचे काटेकोर पालन करावे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२५१६५१०००११९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल = 7 ‘J आदेशानुसार = = 
महाराष्ट्राच राज्यपाल याच्या आदशानुसारव नावाने 
by 
Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 
| D ) D ) E H T KA RA M DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=REVENUE AND FOREST 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7dc40890d791d1b1e6bae88da52eabb63f1 f3ab6258c7e3 18f8c37f3ae7c3, 


SAWARDEKAR ॥॥ ककल 
(सिध्देशा सावर्डेकर) 

विशेष कार्य अधिकारी 

महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती 
मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, बोर व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर. 
वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर 
. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवडनस्ती). 


Cc AW AD -0 


o~ 
a 
° 


eon G&G & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


